शासनाने मंत्र्यांचा दर्जा दिलेल्या व्यक्‍ती / 
संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य यांनी 
आयोजित केलेल्या बैठकांना शासकीय 
अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे किंवा कसे 
याबाबत मार्गदर्डक सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण- २०२०/ प्र. क्र. ४५/ १८ (र. व का.) 
मंत्रालय (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २१ जुले, २०२० 
वाचा : 
१) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण- २०१५ / प्र. क्र. ११/ 
१८ (र. व का.), दिनांक ११ मार्च, २०१६, 
२) शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक : संकीर्ण २०१६ / प्र. क्र. १७४ / 
१८ (र. वका.), दिनांक २९ ऑगस्ट, २०१८ 
३) मुख्य सचिव कार्यालयाची टिप्पणी(क्र.ई-४३६६७९३/२०२०/मुसका दि.९ जुले, 
२०२०. 


परिपत्रक : 

शासनाने मंत्र्यांचा दर्जा दिलेल्या व्यक्‍ती / संसद सदस्य / विधानमंडळ 
सदस्य इत्यादी अशासकीय सदस्यांनी जनतेच्या हिताचे प्रश्न तसेच सार्वजनिक कामे यांचा 
निपटारा होण्यास विलंब होऊ नये म्हणून प्रलंबित कामांचा निपटारा होण्यासाठी आयोजित 
केलेल्या बैठकांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित रहावे किंवा कसे, याबाबत 
याविषयीची सर्व परिपत्रके अधिक्रमित करून दिनांक ११ मार्च, २०१६ चे सर्वसमावेशक 
सुधारित परिपत्रक निर्गमित करण्यात आलेले आहे. त्याचप्रमाणे ज्या शासकीय समित्यांचे 
अध्यक्ष हे अशासकीय व्यक्ती / संसद सदस्य / विधानमंडळ सदस्य आहेत, अशा 
समित्यांच्या अध्यक्षांनी बोलाविलेल्या बैठकांना बैठकीच्या विषयाशी संबंधित, समितीच्या 
कार्यक्षेत्रातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे आवश्‍यक असल्याची बाब दिनांक २९ 
ऑगस्ट, २०१८ च्या परिपत्रकान्वये स्पष्ट करण्यात आली आहे. तथापि, इतर संसद 
सदस्य / विधानमंडळ सदस्य, त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसदर्भात बैठक आयोजित 
करावयाची असेल तर त्यांना दिनांक ११ मार्च, २०१६ च्या परिपत्रकास अनुसरुन सदर 
बैठक जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयात आयोजित करणे आवश्यक राहील. 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण- २०२०/ प्र. क्र.४५/ १८ (र. व का.) 


= तथापि, शासनाने दि. 99 मार्च, २०१६ रोजीच्या परिपत्रकातील सूचना YA 
सर्व विभाग/कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्याबाबत निदेश दिले आहेत. शासनाच्या 
मंत्र्यांना संबंधीत प्रशासकीय कामावर देखभाल करण्याचे व संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक 
आयोजित करुन अथवा त्यांना भेटीसाठी बोलावून व त्यांचेशी विचारविनिमय करुन त्यांना 
सूचनावजा आदेश देण्याचे अधिकार आहेत. तथापि, असे अधिकार मंत्र्यांचा दर्जा देण्यात 
आलेल्या विधानसभा व विधान परिषदेचे विरोधी पक्ष नेते इत्यादी अशासकीय सदस्यांना 
नाहीत. त्यामुळे असे अशासकीय सदस्य/संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य यांनी 
आयोजित केलेल्या बैठका किंवा दौरे यांना शासकीय अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहणे 
अपेक्षित नाही. तथापि, त्यामुळे जनतेच्या हिताचे प्रश्न तसेच सार्वजनिक कामे यांचा 
निपटारा होण्याच्या दृष्टीने अडचणी येऊ नयेत यासाठी जिल्ह्यातील जे संसद सदस्य 
तसेच विधानमंडळ सदस्य यांच्या मतदारसंघातील प्रलंबित कामांचा तातडीने निपटारा 
होण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यास इच्छुक आहेत, अशा सदस्यांकडून संबंधित 
जिल्हाधिकारी यांनी प्रलंबित कामांची यादी मागवावी. तसेच प्रत्येक महिन्यातील एक 
दिवस निश्चित करुन संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक आयोजित करावी. सदर 
बैठकीस संबंधित मा.संसद सदस्य/विधानमंडळ सदस्य यांनासुध्दा चर्चेसाठी आमंत्रित 
करावे. 

3. सर्व मंत्रालयीन विभागांना सूचित करण्यात Ud की, त्यांनी त्यांच्या प्रशासकीय 
नियंत्रणाखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालयीन प्रमुख यांच्या निदर्शनास सदर Pear 
आणावेत व सदर परिपत्रकांमधील सूचनांचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 


छ. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेताक २०२००७२११६२७०३३७०७ असा 
आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Anshu 
Sinha 


Date: 


( 33] सिन्हा) 
सचिव (प्र.सु.र.व का.) 


Wd: 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव (५ प्रती), 
२. मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण- २०२०/ प्र. क्र.४५/ १८ (र. व का.) 

३. मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. मा.विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ 
सचिवालय, मुंबई. 

५. सर्व सन्माननीय विधानसभा, विधानपरिषद व संसद सदस्य, 

६. मा. मुख्य मंत्र्यांचे प्रधान सचिव(५ प्रती), मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
मा.उपमुख्य मंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
सर्व मा.मंत्री / मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१०. मा.महाअधिवक्‍्ता, महाराष्ट्र राज्य, 

११. सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 

१२. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, अपील झाखा, मुंबई 

१३. प्रबंधक, उच्च न्यायालय, मूळ शाखा, मुंबई 

१४. प्रबंधक, लोकायुक्‍त व उपलोकायुक्त यांचे कार्यालय, 

१५. सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, मुंबई, 

१६. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई, 

१७. प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई, 

१८. मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई, 

१९. राज्य मुख्य सेवा हक्‍क AGH, राज्य सेवा हक्क आयोग, मुंबई, 

२०. सर्व विभागीय आयुक्त, 

२१. आयुक्त, सर्व महानगर पालिका, 

२२. व्यवस्थापकीय संचालक, BEST महामंडळ, मुंबई 

२३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळ, मुंबई 

२४. सर्व जिल्हाधिकारी, 

२५. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

२६. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिपत्याखालील सर्व विभागप्रमुख / प्रादेशिक प्रमुख / 
कार्यालय प्रमुख, 

२७. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मुंबई (५ प्रती ), 

२८. अध्यक्ष/सचिव, महाराष्ट्र राज्य अपंग कर्मचारी संघटना, मुंबई - ३२. 

२९. भारतीय जनता पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश, सी.डी.ओ.बॅरेक नं.१, योगक्षेम समोर, 
वसंतराव भागवत चौक, नरिमन पॉईंट, मुंबई ४०००२०. 

३०. इंडियन नॅशनल काँग्रेस, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस(आय) समिती, 
टिळक भवन, काकासाहेब गाडगीळ मार्ग, दादर, मुंबई-४०००२५. 

३१. नॅशनलीस्ट काँग्रेस पार्टी, ठाकरसी हाऊस, जे.एन.हेरेडीया मार्ग, बेलार्ड इस्टेट, 
मुंबई ४०००३८. 

३२. शिवसेना, शिवसेना भवन, गडकरी चौक, दादर, मुंबई-४०००२८. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांक: संकीर्ण- २०२०/ प्र. क्र. ४५/ 42 (र. व का.) 

३३. बहुजन समाज पार्टी, प्रदेश सचिव, महाराष्ट्र राज्य, बी.एस.जी.भवन, प्लॉट नं. ८३-ओ, 
कलेक्‍टर कॉलनी, चेंबूर, मुंबई-४०००१४. 

३४. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, ३१४, राजभवन, एस.व्ही.पटेल रोड, 
मुंबई ९००००५४. 

३५. भारतीय कम्युनिस्ट(मार्क्सवादी) पार्टी, महाराष्ट्र कमिटी, जनशक्ती हॉल, ग्लोब मिल 
पॅलेस, वरळी, मुंबई ४०००१३. 

३६. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेवा, राजगड, मातोश्री टॉवर, शिवाजी पार्क, दादर, 
मुंबई ४०००२८. 

३७. सामान्य प्रशासन विभागातील सर्व कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 

३८. निवड नस्ती (का.१८), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई४०००३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


